कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-३१ जुले, २०२० 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दिनांक 4/4/2099 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र.अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स, दिनांक २४/१०/२०१९ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दिनांक १२/०२/२०२० 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/कक्ष-१/कृषी 
प्रक्रिया संस्था/मुदतवाढ/२०२०, दि.३०/०३/२०२० 


प्रस्तावना:- 

संदर्भिय वाचा क्र.२ अन्वये सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त 
असलेली कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था या योजनेतील ३१ अस्थायी पदांना दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये सदर योजनेतील ३१ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबतची विनंती सहकार आयुक्‍त यांनी केळेळी आहे. आता सदर पदांना दिनांक 
१/०३/२०२० ते ३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाने संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना दिलेले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

सदर झासन निर्णयाद्वारे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली 
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थाच्या लेखापरिक्षणासाठीच्या ३१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२० ते 
३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. वरील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिल सदर शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट- 
अ” प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स 


३. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७३११६३००३८२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GONYA ,/ 
(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
४) महालेखापाल, (लेखापरिक्षक), मुंबई/ नागपूर 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
८) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
९) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन/ लेखापरिक्षण) 
१०) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 


) 
99) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, नाशिक, धुळे, सांगळी बीड, नागपूर, भंडारा, पुणे, 
१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी, Ud कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई- 32 
१४) निवडनस्ती (१-स) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स 


(शासन निर्णय क्र.अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स, दिनांक:- ३१ जुले, २०२० चे विवरणपत्र) 
“परिशिष्ट-अ” 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, यांचे अधिनस्त पदे 


अ. पदनाम जिल्हयाचे नाव एकूण 
क्र ठाणे | रायगड | नाशिक | धुळे | सांगळी | बीड | नागपूर | भंडारा 
7 विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ 1 | शि | शि a शि | ४ 
2 | लेखापरिक्षक श्रेणी-१ | a | | oo | | oo | | o | शिश | a | | oo | | oo | 3 
3 | लेखापरिक्षक श्रेणी-२ | o | | oo | | a | | o | po po | | ee _ | pa | 2 
| 8 | उपलेखापरिक्षक ha Le | | oo | [oe za po | Le a ४ 
५ | कनिष्ठ लिपिक ३ २ शिश २ Led i १_| =a La | १२ 
६ | शिपाई २ i ee | Lae za | oo | hm | oo | aa ६ 
एकूण पदे ८ ४ ३ षु २ ३ ३ 3 ३१ 
KALU GONYA® 
VALV| = जा 
(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


